तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अखत्यारीतील अस्थायी पदे 
दि.१.०३.२०२० पासून दि. ३१.०८.२०२० 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०२०/(३०/२०)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ मार्च, २०२०. 


संदर्भ- १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक मान्यता -२०१९/(५१/१९) तांशि-५, 

दि.१४.१०.२०१९. 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ /प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क., 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९. 

३) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक संकिर्ण -११११/(१८०/१९) तांशि-२, 
दि.०७.१२.२०२०. 

४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ५(३)/ 
तंशिसं/२०२०/८५, दिनांक ०४.०३.२०२०. 


प्रस्तावना: 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय 
शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३५५६ अस्थायी 
पदे संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दि.२९-०२-२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाने 
मंजूरी दिली होती. संदर्भ क्र.४ अन्वये संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
संदर्भ क्र. ३ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या पदांच्या आढाव्याअंती शिक्षकीय पदांची संख्या 
विचारात घेऊन उर्वरीत ३४५३ अस्थायी पदांना दि.१.०३.२०२० पासून पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीण विचार करुन शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध 
शासकीय शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण 
३४५३ पदांना दि.१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी पदांचा गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण” या प्रधानशिर्षाखाळी संबंधित 
उपशिर्षाखालील मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०२०/(३०/२०)/तांशि-५ 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
देण्यात आलेले आहेत त्या अधिकारांचा वापर करून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००३१११२२२३३७८०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 

A | R h h DN: c=I ment of Maharashtra, ou=Higher & Technical 

al | a g 7 1 al a 1 Educati nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2 'c05dc9058175992109e62d3157 1 9b9dfb87a96 
5 

सोबत पो . विवरणपत्र. अ s 1d82c73e8a0c7b6da68b6511197206b94720842 

Re dd i- वर = a a [| cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 


Date: 2020.03.11 12:32:27 +05'30' 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति: 

१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

३) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ सर्व शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 
महाविद्यालये/ सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर) तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

७ सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
) 
) 


८) वित्त विभाग (व्यय-५), 
९) निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


अस्थायी पदांची 
संख्या 


12 


य, जळगांव 
शासकोव aati arene, चतर 1 
17 | 


मालवण 


9 


a 


11 


स्थायी पदे दि 01.03.2020 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदां 


संस्थानिहाय विवरणपत्र 
अस्थायी पदांची be 


‘a 
O 
CO 


il 
a 
a 


(ee 
NPS] WSL NMP 2 | N] NH] > BR] CO] -> 
BL ALR [db] ol 0| ->| nal ८ | ०>| un 


जळगाव 


‘a 
QO 
te 


O 
Q 
© 


अहमदनगर 


ee 
YY] a) a 


(] 


उस्मानाबाद 
जालना 


(] 


(] 
at] atl 3 


शासकॉयतंत्रनकेतन, STAT 
खामगांव 18 


यवतमाळ 


(५] 
iil 
"> 


(] 
O 
Ct 


यवतमाळ 


ee 
| 3 


नागपूर 


CO ee 

a a} O 
4 
a 


शासकोय हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी संस्था, नागपूर 
Tia निवासी म तासगाव 
य तंत्रनिकेतन, नंदूरबार 


शासकॉयतंत्रनकेतन MT 


(५] 


ee 
1 a 


(५] 
13 

जं 

a 


(] 


विवरणपत्र अ 
पंस्थेस मंजूर Be दि 01.03.2020 पासून पुढे 
परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


fea 


CI 
QO 
ee 


Q 
et 
| 
O 
id 
N 


(५] | 4) 4 
at) 3 


(५] | -(५ 
1 a a 


‘a 
O 
et 


(| -(५ 
nie 
| 
=) 


uo 
rs 


ee 
ty tl 3 


prea 
| 
| 
areata aes ae 
rere नाशक 1111111 
| 
prea रावत 
prea ee 
| 


Way 
| ट 


‘a 
O 
ee 


यवतमाळ 


33 
i 
अंबड 

i 
2 7 
3453 


mm 
uo 
AK 


